अनुसूचित जमातीचे जात वैधता प्रमाणपत्र सादर न 
केलेल्या कर्मचा-यांकरिता निर्माण करण्यात आलेल्या 
अधिसंख्य पदांना ११ महिन्यांकरिता किंवा संबंधित 
सेवेत राहीले असते तर ते ज्या दिनांकास सेवानिवृत्त 
झाले असते त्या दिनांकापर्यंत यापैकी जे आधी घडेल 
तोपर्यंतच्या कालावधीकरिता मुदतवाढ देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक व्यशिअ/२०२२/प्र.क्र.१४/व्यशि-४ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक : १९ जानेवारी, २०२२. 


वाचा : १. शासन निर्णय सा. प्र. वि. क्र. बीसीसी २०१८/प्र.क्र.३०८/१६-ब, दि.२१.१२.२०१९ 
२. शासन निर्णय सा. प्र. वि. क्र. बीसीसी २०१८/प्र.क्र.३०८/१६-ब, दि.१५.०६.२०२० 
३.शासन निर्णय सा. प्र. वि. क्र. बीसीसी २०२०/प्र.क्र.१८७ ओ/१६-ब, दि.३०.०६.२०२० 
४. शासन निर्णय कौ.वि.रो. व उ.वि. क्र.११११/प्र.क्र.११/२०२०/व्यशि-५, दि.१६/७/२०२० 
५. शासन निर्णय सा. प्र. वि. क्र. बीसीसी २०१८/प्र.क्र.३०८/१६-ब, दि.२७.११.२०२० 
६. शासन निर्णय सा. प्र. वि. क्र. बीसीसी २०१८/प्र.क्र.३०८/१६-ब, दि.२८.१०.२०२१ 


प्रस्तावना 

सामान्य प्रशासन विभाग शासन निर्णय दि. २१/१२/२०१९ मधील तरतुदीनुसार अनुसूचित जमातीचे जात 
वैधता प्रमाणपत्र सादर न केल्याच्या विविध कारणास्तव अधिसंख्य पदावर सेवा वर्ग करण्यात येणा-या 
कर्मचा-यांच्या संख्ये इतकी कर्मचारी सध्या ज्या पदावर कार्यरत असतील त्या पदाचे अधिसंख्य पद निर्माण 
करण्याबाबत तसेच उपरोक्त नमूद सामान्य प्रशासन विभागाच्या शासन निर्णयापूर्वी अनुसूचित जमातीचे जात 
वैधता प्रमाणपत्र अवैध ठरल्याने GAYA करण्यात आलेले कर्मचारी यांच्या सेवा समाप्तीपूर्वी ते ज्या पदावर 
कार्यरत होते त्या पदाचे अधिसंख्य पद निर्माण करुन त्यांना मानवतावादी दृष्टीकोनातून व प्रशासनाची होणारी 
अडचण दूर करण्यासाठी सर्व प्रशासकीय विभागांना तात्पुरत्या स्वरुपात ११ मिहन्याकरिता किंवा ते सेवत राहिले 
असते तर ते ज्या दिनांकाला सेवानिवृत्त झाले असते त्या दिनांकापर्यंत यापैकी जे आधी घडेल तोपर्यंत अधिसंख्य 
पदावर नेमणूक देण्याबाबत निदेश देण्यात आले आहेत. 


२. सामान्य प्रशासन विभाग शासन निर्णय ३०.६.२०२० अन्वये सदर अधिसंख्य पदे निर्माण करण्याचे 
प्राधिकार प्रशासकीय विभागास प्रदान करण्यात आलेले आहेत. त्यानुसार संदर्भ क्र.४ अन्वये ७४ अधिसंख्य 
निर्माण करुन ११ महिन्यांसाठी अधिसंख्य पदावर त्यांच्या सेवा वर्ग करण्यात आल्या आहेत. सदर कर्मचा-यांची 
अधिसंख्य पदावर सेवा वर्ग केल्याची मुदत १५.०६.२०२१ रोजी समाप्त झाली असल्याने त्यांना १६.०६.२०२१ 
पासून पुढे मुदतवाढ देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


३. याझशासन निर्णयान्वये उपरोक्‍त ७४ अधिसंख्य पदांपैकी प्रपत्र अ मधील १२ व प्रपत्र ब मधीळ १ असे एकूण 
१३ अनुसूचित जमातीतील कर्मचारी हे सेवानिवृत्त झालेले असल्याने सदर पदे वगळून उर्वरित प्रपत्र अ मधील 
३९ व प्रपत्र ब मधील १३ व प्रपत्र क मधील ९ असे एकूण ६१ अनुसूचित जमातीतील गट क व गट ड 


शासन निर्णय क्रमांकः व्यशिअ/२०२२/प्र.क्र.१४/व्यशि-४ 


कर्मचा-यांच्या पदांना पुढील ११ महिन्यांच्या कालावधीकरिता म्हणजेच दि. १६.०६.२०२१ ते १५.०५.२०२२ या 
कालावधीकरिता किंवा ते सेवत wes असते तर ते ज्या दिनांकाला सेवानिवृत्त झाले असते त्या दिनांकापर्यंत 
यापैकी जे आधी घडेल तोपर्यंत अधिसंख्य पदांना या शासन निर्णयान्वये मुदतवाढ देण्यात येत आहे. 


४. सदर कर्मचा-यांचे वेतनावर येणारा खर्च वेतनासंबंधीत ळेखाशिर्षाखाली खर्ची टाकण्यात यावा व मंजूर 
असलेल्या अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


५. सदर शासन निर्णय सामान्य प्रशासन विभाग. शासन निर्णय सा. प्र. वि. क्र. बीसीसी २०१८/ 
प्र.क्र.३०८/१६-ब, दि.२१.१२.२०१९, सा. प्र. वि. क्र. बीसीसी २०१८/प्र.क्र.३०८/१६-ब, दि.१५.०६.२०२०, .शासन 
निर्णय सा. प्र. वि. क्र. बीसीसी २०२०/प्र.क्र.१८७ ओ/१६-ब, दि.३०.०६.२०२०, शासन निर्णय सा. प्र. वि. क्र. 
बीसीसी २०१८/प्र.क्र.३०८/१६-ब, दि.२७.११.२०२० व झासन निर्णय सा. प्र. वि. क्र. बीसीसी २०१८/ प्र.क्र.३०८/ 
१६-ब, दि.२८.१०.२०२१ मधील तरतुदीनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


६. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२२०११९१४४८३१६४०३ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
स्वाक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने. 
PRABHAKAR A ० 
SANKHE ae 
(प्रभाकर संखे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 

१. संचालक, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

२. सचिव, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, मुंबई (पत्राद्वारे) 

३. सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग (१६-ब), मंत्रालय, मुंबई. 

४. महाळेखापाल-१/२ (लेखापरिक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई/नागपूर. 

५. संचालक लेखा व कोषागारे, मुंबई/नागपूर. 

६. अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई. 

. सहसंचालक, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण प्रादेशिक कार्यालय, 
मुंबई/पुणे/नाशिक/नागपूर/अमरावती/औरंगाबाद (ABT. व प्र. संचालनालयामार्फत). 


ळ 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः व्यशिअ/२०२२/प्र.क्र.१४/व्यशि-४ 


शासन निर्णय कौ.वि.रो. व उ.वि. क्र.११११/प्र.क्र.११/२०२०/व्यशि-४, दि.१९/०१/२०२२ सोबतचे सहपत्र 


प्रपत्र अ (३९ पदे) 
अ.क्र. कर्मचा-याचे नाव गट संबंधित कर्मचा-यांकरिता आस्थापना 
निर्माण करण्यात येणा-या 
अधिसंख्य पदाचे नाव 
fa |२ 3 8 4 
cl श्री. डी.एम.पाटील क शिल्प निदेडाक मुंबई विभाग 
२ | श्री. आर.व्ही.वानखेडे क शिल्प निदेशक मुंबई विभाग 
३ | atl. ए.के. तबीब क शिल्प festa मुंबई विभाग 
8 श्रीमती व्ही.आर.टाकळीकर क वरिष्ठ लिपिक (शहरी) मुंबई विभाग 
4 श्री. एम.एन.कोळी क वरिष्ठ लिपिक (शहरी) मुंबई विभाग 
& श्री. एस.आर.कोळी क वरिष्ठ लिपिक (शहरी) मुंबई विभाग 
७ | att. एस.एस.इताळ क भांडारपाल मुंबई विभाग 
८ | a. ए.जी.राईकवार क वरिष्ठ लिपिक(ग्रामीण) मुंबई विभाग 
९ श्री. आर.आर.कळसकर क कनिष्ठ लिपिक(ग्रामीण) मुंबई विभाग 
१० o श्री. एन.वाय.कोळी क भांडारपाल 
७६ १ । श्री. जे.डी.ढेबरी क कार्यळयीन अधिशक मुंबई विभाग 
१२ | श्री. औदुंबर कृष्णाजी सर्जे क गणित निदेशक पुणे विभाग 
१३ श्री. राजेंद्र परशुराम कोळी क शिल्प निदेशक पुणे विभाग 
१४ | ait. लक्ष्मण यशंवत बिराजदार क शिल्प Presta पुणे विभाग 
१५ | श्री. जनार्दन गळू कोळी क चित्रकला निदेशक नाशिक विभाग 
१६ | श्री. जनार्धन पांडूरंग राठोड क शिल्प निदेशक नाशिक विभाग 
१७ | al. महेंद्र प्रकाशराव नंदनवार क शिल्प निदेशक नाशिक विभाग 
१८ । श्री. राजेद्र पांडूरंग पराते क पुर्णवेळ शिक्षक अमरावती विभाग 
१९ | ail. सुनिल शांकराराव तोंडे क पुर्णवेळ शिक्षक अमरावती विभाग 
Qo. | श्री. राजेंद्र अवधुत पवार क सहाय्यक अधिव्याख्याता अमरावती विभाग 
29 श्री. प्रशांत अर्जन बोकाडे क शिल्प निदेडाक अमरावती विभाग 
२२ | श्री. आनंद दत्तात्रय कुंभारे क शिल्प Presta अमरावती विभाग 
२३ | सौ. दिपा हरदास देशमुख (सनगाळे) क शिल्प निदेशक अमरावती विभाग 
२४ श्री. मोहन अरंविद वितारे क शिल्प निदेडक अमरावती विभाग 
२५ श्री. गजानन भानुदास इंगळे क लघुलेखक निम्नश्रेणी अमरावती विभाग 
२६ । श्री. किशोर बळीराम धकीते क मुख्य लिपिक अमरावती विभाग 
२७ | at. सुरेश विठ्ठलराव निमजे क मुख्य लिपिक अमरावती विभाग 
२८ | श्री. भास्कर शंकरराव राऊत क मुख्य लिपिक अमरावती विभाग 
२९ | श्री. मोहन उत्तमराव बुटे क मुख्य लिपिक अमरावती विभाग 
३० | श्री. विजय महादेवराव गोरले (आंविब) वाहनचालक अमरावती विभाग 
३१ | कु.मिनाक्षी अरविंद केदारे क शिल्प निदेशक नागपूर विभाग 
(सौ. मिनाक्षी भास्कर खापेकर) 
३२ | श्री. जी.एम.राऊत क शिल्प निदेशक नागपूर विभाग 
33 श्री. के. आर. हिवरकर क शिल्प निदेशक नागपूर विभाग 
३४ श्री. डी.सी.बोकडे क शिल्प निदेशक नागपूर विभाग 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः व्यशिअ/२०२२/प्र.क्र.१४/व्यशि-४ 


34 | श्री. के.आआर.बोकडे क शिल्प निदेशक नागपूर विभाग 
।३६ | सौ.अंजु मधुकर लिखार क शिल्प निदेशक नागपूर विभाग 
३७ | कु.एच.एस.मुंढरीकर क कनिष्ठ लिपिक नागपूर विभाग 
(सौ.हिरा आय निपाने) 
३८ | श्री. एच.टी.खुटीकर क मुख्य लिपिक मु.का.मुंबई 
३९ श्री.यु.एन.तायडे क वरिष्ठ लिपिक मु.का.मुंबई 
प्रपत्र ब (१३ पदे) 
।१__ | श्री. एम.के.कोळी ड चतुर्थश्रेणी कर्मचारी मुंबई विभाग 
२ _ श्री. आर.एन.जोशी ड चतुर्थश्रेणी कर्मचारी मुंबई विभाग 
3 श्री.एम.के.पवार ड चतुर्थश्रेणी कर्मचारी मुंबई विभाग 
४  । श्रीमती शुभदा चंद्रकांत कस्तुरे ड चतुर्थश्रेणी कर्मचारी पुणे विभाग 
५ | श्री. दिलीप धुळपा सुर्यवंशी ड चतुर्थश्रेणी कर्मचारी पुणे विभाग 
६ श्री. राजाराम दिनकर कोळी ड चतुर्थश्रेणी कर्मचारी पुणे विभाग 
७ | श्री. सुनिल सर्जेराव कोळी ड चतुर्थश्रेणी कर्मचारी पुणे विभाग 
८ | श्री. सुभाष बाळकृष्ण घुले ड चतुर्थश्रेणी कर्मचारी अमरावती विभाग 
९ श्री. रेखा दशरथवाघ ड चतुर्थश्रेणी कर्मचारी अमरावती विभाग 
(ae: | o | श्री. बाळाभाऊ नारायण लाडे ड चतुर्थश्रेणी कर्मचारी अमरावती विभाग 
a १ | श्री. सुनिल माणिकराव नांदे ड चतुर्थश्रेणी कर्मचारी अमरावती विभाग 
१२ | श्री. अनिल माधवराव निमजे ड चौकीदार नागपूर विभाग 
१३ | श्री. रामचंद्र आडकू धकाते ड कर्मशाळा परिचर नागपूर विभाग 
प्रपत्र क (९ पदे) 
अ.क्र) कर्मचाऱ्याचे नावे गट | पदनाम नियुक्तीचा सेवा समाप्त आस्थापना 
दिनांक करण्यात 
आल्याचा 
दिनांक 
।१__| श्री. बी.के.भगत S । चतुर्थश्रेणी कर्मचारी | २०/५/१९९८ । १३/३/२००० | मुंबई विभाग 
Q श्री.एम.एम.सिदमुलळ ।क | गटनिदेशक २८/९/१९९८ | ०३/११/२००४ । पुणे विभाग 
३ श्री.पी.डी.सुत्तरवार ।क | शिल्प निदेशक १९/८/२००३ | २९/७/२००५  । पुणे विभाग 
४ | श्री.एस.सी.धुमाळ क | शिल्प निदेशक १४/८/२००३  । २३/२/२००६ । पुणे विभाग 
yg | श्री.अ.एम.कोळी क | शिल्प निदेशक १३/८/२००३  । ०५/०८/२००६ | पुणे विभाग 
६ | श्री.आय.एम.गवारे क | शिल्प निदेशक १४/८/२००३ । ११/०२/२००८  । पुणे विभाग 
७ श्री.संजय करणसिह | o | शिल्प निदेशक १०/११/१९९९ | ११/०२/२००४ । अमरावती 
ठाकूर विभाग 
८ [ate बाबुराव |क | कनिष्ठ लिपिक १४/९/१९९०  । २०/१२/१९९१ । औरंगाबाद 
भुरेवार विभाग 
९. श्री. सुभाष संभाजी | ड | चतुर्थश्रेणी कर्मचारी | ११/९/२००१ । ०८/०९/२००५ । औरंगाबाद 
घंटे विभाग 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


